प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरच्या पदस्थापनेबाबत 
डॉ.व्ही.बी.महाजन, प्राचार्य, गट-ब (तां.) (राजपत्रित) 


महाराष्ट्र शासन 
Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: पदस्था-२०२२/प्र.क्र.३२/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२२. 


संदर्भ:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएन-१२२०/प्र.क्र.८७/२१ (आस्था), 
दि.०२/०६/२०२०. 
(२) मा.मंत्री,गृह निर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र दि.३०/१२/२१०२१. 
(३) सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र.एमआयएन-१२२०/ 
प्र.क्र.२१ (भाग-१)/२१-आस्था, दि. २५/०१/२०२२. 
(४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.०३/आस्था-१/पदस्थापना/२०२२/७, दि. २८/०१/२०२२. 


आदेठशा 


डॉ. व्ही. बी.महाजन, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कल्याण, जि. ठाणे यांची संदर्भ क्र. (१) 
येथील दि.०२/०६/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये मा.मंत्री, गृह निर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. मा.मंत्री, गृह निर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. (२) येथील 
दि.३०/१२/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये डॉ. व्ही. बी.महाजन, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
कल्याण, जि. ठाणे यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत केल्या असून, त्यांना व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचानालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) 
संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा 
इ. या पदावर रुजू होण्यासाठी दि. ३०/१२/२०२१ (म.नं.) कार्यमुक्त HS आहे. त्याअनुषंगाने डॉ.महाजन 
यांना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२५/०१/२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये दि.३०/१२/२०२१ पासून 
कार्यमुक्त केले आहे. 


३. डॉ. व्ही. बी. महाजन, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,कल्याण, जि. ठाणे यांची 
प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), मूलभूत प्रशिक्षण 
तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, द्वारा शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे या Rat पदावर 
करण्यात येत आहे. डॉ. महाजन यांनी सदर पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू अहवाल 
संचालनालयामार्फत या विभागास सादर करावा. 


१२ 


शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२२/प्र.क्र.३२/व्यशि-१ 


४. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०३१४१६३१३५१३०३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
PRADEEP SAHEBRAO net 
158 


db bf21582d 


SHIVTARE वव, 


"२१६६० SAHEBRAO SHIVTARE 


405'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ मा.मंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.मंत्री, गृह निर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई-५१ (संचालकांमार्फत) 
६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 
७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 
८) अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे पूर्व,मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, जि.ठाणे (संचालकांमार्फत) 
१०) संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
११) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कल्याण, जि. ठाणे ( संचाळकांमार्फत) 
) मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे ( संचालकांमार्फत) 
१३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


